RNI No. MAHBIL /2009/37831 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष ९, अंक ३४] बुधवार, मार्च ९१५, २०२३/फाल्गुन २४, शके ९९४४ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम a आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ मार्च, २०२३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास ब विनियमन) अधिनियम, १९६३. 


क्रमांक कृबास-१२२२/प्र.क्र.६३६/ २१-स.-महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास ब विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) 
याच्या कलम Go च्या पोट-कलम (१) ब पोट-कलम (२) च्या खंड (ड) ब (यु) यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा बापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, हरकती ब सूचना किचारात घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, 
असाधारण, भाग-४ब, दिनांक २७ फेब्रुबारी, २०२३ यामध्ये प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना, सहकार, पणन ब वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक 
कृबास-१२२२/प्र.क्र. ६३६/२१-स, दिनांक २७ फेब्रुबारी, २०२३ यास अनुसरुन महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निबडणूक) नियम, 
२०१७ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करील आहे :--- 


१. या नियमांस, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निबडणूक) (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२३ असे म्हणावे. 
२. मुख्य नियमाच्या नियम ३ मध्ये, खंड (पाच) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :- 


“ (सहा) बाजार क्षेत्रात लागू करावयाची आचारसंहिता विहित करणे. ”. 


३. मुख्य नियमाच्या नियम ७ मधील, पोट-नियम (१) मध्ये, “ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रारूप मतदार यादीत ज्याचे नाब असेल अशा 
कोणत्याही सदस्यास ” या मजकुरानंतर “ किंबा कोणत्याही शेतकऱ्यास किंबा जी व्यक्‍ती बाजार समितीची निबडणूक लढवण्यास पात्र असल्याचा 
दाबा करते अशा कोणत्याही व्यक्तीस ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


४. मुख्य नियमांच्या नियम ८ मध्ये, पोट-नियम (३) मधील,- 


(अ) “ नियम om च्या पोट-नियम (३)” या मजकूराऐबजी “नियम ७ च्या पोट-नियम(३)” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


(१) 


भाग चार-ब--८१९--१ 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च १५, २०२३/फाल्गुन २४, शके १९४४ 


(ब) नियम ८ च्या पोट-नियम (३) नंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल. 


“ परंतु अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) अन्बये निबडणूक लढबणारा कोणत्याही उमेदबार, त्याचे 
नाब मतदार यादी मध्ये नाही या कारणावरून निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहे असे समजण्यात येणार नाही. 


५. मुख्य नियमाच्या नियम ९ मधील.- 


(अ) पोट-नियम (१) नंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येतील.--- 


“Utd, अधिनियमाच्या कलम १३च्या पोट-कलम (१)च्या खंड(अ) अन्बये निबडणूक लढकिण्याच्या प्रयोजनार्थ उमेदबार 
बाजार क्षेत्रात, किमान १० आर जमीन धारण करील आणि बाजार क्षेत्रात निबडणूक घोषित झाल्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्बीच्या पाच वर्षांमध्ये 
त्याने किमान तीन वेळा संबंधित बाजार क्षेत्रात त्याच्या अधिसूचित कृषी उत्पन्नाची विक्री केलेली असणे आवश्यक असेल आणि त्याचे नाव 
मतदार यादीत असण्याची गरज असणार नाही. 


“ परंतु, आणखी असे कौ, अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१)च्या खंड(अ) अन्व्ये निबडणूक लढविण्याच्या 
प्रयोजनार्थ, निबडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठी बरील परंतुकांमध्ये निनिर्दिष्ट केलेली अधिसूचित कृषी उत्पन्नाची fest करण्याबाबतची 
पात्रता, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निबडणूक) (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२३ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पाच 
बाजार वर्षाच्या कालाबधीत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही निबडणुकीसाठी लागू असणार नाही.” 


(ब) पोट-नियम (३) वगळण्यात येईल. 


६. मुख्य नियमाच्या नियम २० मधील, पोट-नियम(४) मध्ये, “ कोणत्याही मतदारास ” या मजकुरानंतर ” बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या 
शेतकऱ्यास ”, हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 


७. मुख्य नियमाच्या नियम २१ मध्ये, पोट-नियम (४) मधील विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :-- 


“Ud, आणखी असे कौ, अधिनियमाच्या कलम १३ पोट-कलम (2) च्या खेड (अ) अन्बये निवडून द्याबयाच्या पंधरा शेतकरी 
प्रतिनिधींच्याबाबतीत, उमेदबाराच्या मतदार यादीतील नाबाची खात्री करण्याची आवश्यकता असणार नाही.”. 


८. मुख्य नियमाच्या नियम २७ मध्ये, 


पोट-नियम(१) मध्ये “नामनिर्देशनपत्र फेटाळण्याबाबतच्या” या मजकुराऐबजी “ नामनिर्देशनपत्राचा स्वीकार करण्याबाबतच्या किंबा ते 
फेटाळण्याबाबतच्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


९. मुख्य नियमाच्या नियम २८ मधील, 


पोट-नियम(१) मध्ये “निबडणूक” निर्णय अधिकाऱ्याकडे या मजकुरानंतर “ नमुना ७अ मध्ये ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 


१०. मुख्य नियमाच्या नियम ६७ नंतर, पुढील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येईल. 


“ ६७अ. उमेदवाराकडून कलेल्या निवडणूक खर्च.-(१) निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदबार, निवडणूक घेण्याच्या आदेशाची तारीख आणि 
तिच्या निकालाची तारीख या दोन्ही तारखा धरुण त्या दरम्यान एकतर स्वत: किंबा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीमार्फत निवडणुकीशी संबंधित केलेल्या 
किंबा प्राधिकृत केलेल्या खर्चाचा स्वतंत्र ब अचूक हिशेब ठेवील. 


(२) या हिशेबात/लेख्यात नियम ६७ क मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तपशील अंतर्भूत असेल. 


(३) उक्त एकूण खर्च हा, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा रकमेपेक्षा अधिक असणार 


नाही. 


(४) निबडणूक लढविणरा प्रत्येक उमेदवार, त्याच्या निबडणूक खर्चाचा हिशेब, नियम ६७क मध्ये fated केलेल्या मुदतीत ब रीतीने 
निबडणूक निर्णय अधिकाऱ्यामार्फत जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाखल करील. 


६७ब. निवडणूक खर्चाचा हिशेब दाखल करण्यास अपयशी असल्यास ठरल्यास, अपात्र ठरविणे,-जर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याची,- 


(अ) नियम ६७अ ब नियम ६७क द्वारे आवश्यक केलेल्या मुदतीत ब रीतीने निबडणूक खर्चाचा हिशेब देण्यास कसूर केली आहे, 
आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च १५, २०२३/फाल्गुन २४, शके १९४४ 3 


(ब) कसुरी बाबत कोणतेही समाधानकारक किंबा योग्य समर्थन नाही याबद्दल जिल्हा निबडणूक अधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल 
तर, 


जिल्हा निवडणूक अधिकारी, संचालकास अहवाल सादर करील आणि असा अहबाल प्राप्त होताच संचालक, संबंधितास त्यांचे म्हणने ऐकून 
घेण्याची संधी दिल्यानंतर, बाजार समितीचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास किंबा सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र असल्याचे आदेशाद्वारे घोषित करील 
आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्ष इतक्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवण्यात येईल. 


६७क. निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाचा तपशील, 


(१) नियम ६७अ अन्वये उमेदबाराकडून अथबा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीकडून ठेवण्यात याबयाच्या निवडणूक विषय खर्चाच्या 
लेख्यात/हिशोबात दिबसागणित होणाऱ्या खर्चाच्या प्रत्येक बाबी या संबंधातील पुढील तपशील अंतर्भूत असतील-- 


(अ) ज्या दिनांकाला खर्च करण्यात अथबा तो प्राधिकृत करण्यात आला असेल तो दिनांक-- 


(ब) खर्चाचे स्वरुप (उदाहरणार्थ- प्रबास, टपाल किंबा मुद्रण ब तत्सम खर्च) 
(क) खर्चाची रक्‍कम 

(एक) दिलेली रक्‍कम 

(दोन) अदत्त रक्‍कम 
(ड) प्रदानाची तारीख 


(इ) आदात्याचे नाव ब पत्ता 


(फ) दिलेल्या रक्कमेच्या बाबतीत, प्रमाणकाचा अनुक्रमांक 


(ग) रक्‍कम अदत्त असेल त्याबाबतीत, कोणतेही असल्यास, देयकांचा अनुक्रमांक 


(ह) जिला sted रक्‍कम देय असेल त्या व्यक्तीचे नाब ब पत्ता 


(२) प्रत्येक निवडणूक लढविणारा उमेदवार, निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत, निवडणूक 
खर्चाचा हिशेब निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे सादर करील. 


(३) उमेदबाराकडून किंबा त्यांच्या निबडणूक प्रतिनिधीकडून प्रदानाच्या तारखेनुसार लावलेल्या ब अनुक्रमांकानुसार अनुक्रमाने 
दिलेल्या निवडणुकीच्या खर्चाच्या लेख्यासह सर्व प्रमाणके दाखल करण्यात येतील आणि असे अनुक्रमांक, पोट-नियम(१) च्या बाब (फ) 
खालील लेखात नमूद करण्यात येतील. 


(४) ज्या खर्चाची प्रमाणके मिळवण्यात आली नसतील अशा खर्चाच्या बाबीसंबंधात पोट-नियम(१) च्या बाब (इ) मध्ये नमूद केलेले 
तपशील देणे आवश्यक असणार नाही. 


६७ ड. हिशेब तपासण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने नोटीस देणे-- 


निबडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास, नियम ६७ अ अन्वये उमेदवाराकडून निवडणूक विषयक खर्चाचा हिशेब सादर करण्यात आल्याच्या 
तारखेपासून दोन दिवसात, त्याच्या सूचना फलकाबर नोटीस लावून घेण्याची व्यवस्था करता येईल, ती मध्ये,- 


(अ) ज्या तारखेला हिशेब सादर करण्यात आला ती तारीख 
(ब) उमेदवारांचे नाब, आणि 


(क) ज्या ठिकाणी अशा हिशोबाची तपासणी करता येईल ते ठिकाण ब बेळ निर्दिष्ट करण्यात येईल. ”. 


११. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना ७ मध्ये, खंड (६) मधील, उप-खंड (तीन) नंतर पुढील मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल :- 


अधिनियमाच्या कलम १९३ च्या पोट-कलम (2) च्या खंड (अ) अन्बये, (अ) सहकारी संस्थांचा मतदारसंघ किंबा (ब) ग्रामपंचायतीचा मतदार 
संघ या मतदार संघातून निबडणूक लढबणाऱ्या शेतकरी उमेदवारांना खंड (दोन) ब (तीन) लागू होणार नाहीत. 


भाग चार-ब--८१--१अ 


4 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च १५, २०२३/फाल्गुन २४, शके १९४४ 


१२. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना ७ नंतर पुढील नमुना ७ अ समाविष्ट करण्यात येईल. 


नमुना ७ अ 
(नियम २८(९) पाहा) 
उमेदवारी मागे घेण्याबाबत नोटीस 


शिक्का कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कका 
तालुका Serer जिल्हा errno rte च्या समितीबरील = REE Re ene eee eer 
मतदारसंघातील निवडणूक. 
प्रति, 

निबडणूक निर्णय अधिकारी, 

Tf णाणणणाणीणाणीणी ीश१ी"णीशी तपो णी ीीाणाापाणीगाणााा धोधी धोधी वरील निवडणूकीतील 
उमेदवार, याद्वारे नोटीस देत आहे को, मी माझी उमेदबारी मागे घेत आहे. 
२ ि््यर्‍धर्‍णकिाा्््््मकाड्ा्््याामाडो्य्यर्‍्णाककाड 

उमेदबाराची सही 

दिनांक : 

a नोटीस मला माझ्या कार्यालयात, ........................““ “अ... “म.अ (वेळे बाजता दिनांक मिणतात, रोजी 
किक (नाव), त यांच्याकडून देण्यात आली. 
दिनांक 

निबडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची सही. 
उमेदवारी मागे घेण्याची नोटीस मिळाल्याची पोचवती 
(नोटीस पोहोचविणाऱ्या व्यक्‍तीच्या स्वाधीन करावयाची) 

समितीवरील “म मतदारसंघातील निवडणूकीतील उमेदवार “00-00 
७... यांनी दिलेली, उमेदवारी मागे घेण्याबाबतची नोटीस मला माझ्या कार्यालयात 
दिनिंकं राजी. वाता पण यांच्याकडून देण्यात आली. 
दिनांक 


निबडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची सही. 


* येथे योग्य असेल त्याप्रमाणे पुढीलपैकी एक पर्याय दाखल करावा : 
१. उमेदवार 
२. ही नोटीस देण्यासाठी जिला उमेदवाराकडून लेखी स्वरूपात प्राधिकृत करण्यात आले आहे अशी उमेदबाराची सूचक व्यक्‍ती. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


डॉ. सुग्रीव संभाजी धपाटे, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ९५, २०२३/फाल्गुन २४, शके १९४४ ष्‌ 
CO-OPERATION, MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032, dated the15"* March, 2023. 


NOTIFICATION 
MaHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AcT, 1963. 


No. KBS-1222/C.R.636/21-C. — In exercise of the powers conferred by sub-section (J) and 
clauses (d) and (७) of sub-section (2) of section 60 of the Maharashtra Agricultural Produce 
Marketing (Development and Regulation) Act, 1963 ( Mah. XX of 1964), and of all other powers 
enabling in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, after consedering objection and 
suggestions, pursuant to the Government Notification, Co-operation, Marketing and Textiles 
Department, No. KBS-1222/C.R. 636/21-C, dated the 27'* February 2023, published in the 
Maharashtra Government Gazette, Extraordinary, Part IV-B, dated 27 February 2023, makes 
the following rules further to amend to the Maharashtra Agricultural Produce Market Committee 
(Election to Committee) Rules, 2017, namely :- 


1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Market Committee 
(Election to Committee) (Second Amendment) Rules, 2023. 


2. In rule 3 of the principal Rules, after clause (v), the following clause shall be inserted, 
namely :- 


“(vi) to prescribe the code of conduct to be implemented in the market area of Market 
Committee.”. 


3. In rule 7 of the principal Rules, in sub-rule(Z), after the words “Market Committee” the 
words “or by any agrilcuturist or any person who claims to be eligible for contesting the election 
to Committee” shall be inserted. 


4. In rule 8 of the principal rules, in sub- rule (3),— 


(a) for the words, figures, brackets and letter “sub-rules (3) of rule 7(a)”, the words, figures 
and brackets “sub-rule (3) of rule 7” shall be substituted; 


(6) the following proviso shall be added, namely :— 


provided that, any candidate contesting election under clause (a) of sub-section 
(1) of section 13 shall nat be considered to be disqualified for the reason that his name does 
not appear in the Voters’ list. 


5. In rule 9 of the principal Rules,— 
(a) to sub-rule (1), the following provisos shall be added, namely, :- 


“Provided that, for the purpose of contesting election under clause (a) of sub- section 
(1) of section 13, the candidate shall hold minimum 10R of agricultural land in the market 
area and must have sold his notified agricultural produce at least three times in the preceding 
five market years before the date of declaration of election in the market area and it shall not 
be required that his name appears in the Voters’ list : 


Provided further that, the qualification specified in the above proviso for the purpose 
of contesting election under clause (a) of sub-section (7) of section 18, regarding sale of notified 
agricultural produce shall not be applicable in any election conducted during the period of 
five market years from the date of commencement of the Maharahtra Agricultural Produce 
Market Committee (Election to Committee) (Second Amendment) Rules, 2023; 


(6) sub-rule (3) shall be deleted. 


द्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च १५, २०२३/फाल्गुन २४, शके LA? 2.9 
6. In rule 20 of the principal Rules, in sub-rule (4), after the works “to any voter” the words 
“or nnto any agriculturist residing in that area,” shall be inserted. 


7. In rule 21 of the principal Rules, in Sub-rule (4), after the existing proviso, the following 
proviso shall be added, namely :— 


“Provided further that, in case of election of fiften agriculturists under clause (a) of sub- 
section (1) of section 138, it shall not be required to verify the name of the candidate from the 
Voters’ list.”. 


8. In rule 27 of the principal Rules, in sub-rule (12, for the word “rejecting”, the words “accrpting 
or rejecting” shall be substituted. 


9. In rule 28 of the principal Rules, in sub-rule (1), after the words “Returning Officer” the 
words “in Form No. 7A” shall be inserted. 


10. After rule 67 of the principal Rules, the following rules shall be inserted, namely :— 


“67A. Election expenses by the Candidate,— (1) Every candidate at an election shall either 
by himself or by his Election Agent keep a separate and correct account of all expenditure in 
connection with the election incurred or authorized by him or by his Election Agent between the 
date of the order calling the election and the date of declaration of the result thereof, both dates 
inclusive. 


(2) The account shall contain such particulars as are specified in rule 67C. 


(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be notified by 
the State Co-operative Election Authority (SCEA). 


(4) The Every contesting candidate at an election shall, lodge with the District Election 
Officer through the Returning Officer an account of his election expenses within the time 
and in the manner prescribed in rule 67C. 


“67B. Disqualification for failure of lodge account of election expenses.— If the District 
Election Officer is satisfied that a candidate,— 


(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner 
required by rules 67A and 67D; and 


(6) has no good reason or justification for failure, the District Election Officer shall, 
submit report to the Director and after receipt of such report, the Director, after providing 
an opportunity of being heard to the candidate, shall by order declare him to be disqualified 
for being elected as, and for being, a member of the committee and any such person shall be 
disqualified for a period of three years from the date of the order. 


“67C. Particulars of account of election expenses.— (1) The account of election expenses to 
be kept by a candidate or his election Agent under rule 67A shall contain the following particulars 
in respect of each item of expenditure from day to day, namely :— 


(a) the date on which the expenditure was incurred or authorized; 
(6) the nature of expenditure (as for example, traveling, postage or printing and the 
like); 
(c) the amount of the expenditure :— 
(i) the amount paid; 
(ii) the amount outstanding; 
(d) the date of payment; 
(e) the name and address of the payee; 


(f) the serial number of voucher, in the case of amount paid; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च १५, २०२३/फाल्गुन २४, शके १९४४ ७ 


(8) the serial number of bills, if any, in case of amount outstanding; 
(h) the name and address of the person to whom the amount outstanding is payable. 


(2) Every contesting candidate shall lodge an account of election expenses within the 


period of sixty days from the date of declaration of the result of the election with the Returning 
Officer. 


(3) All Vouchers shall be lodged along with the account of election expenses, arranged 
according to the date of payment and serially numbered by the candidate or his Election 
Agent and which serial numbers shall be entered in the account under item (/) of sub-rule (J). 


(4) It shall not be necesary to give the particulars mentioned in item (e) of sub-rule (1) in 
regard to items of expenditure for which vouchers have not been obtained. 


67D. Notice by Returing Officer for inspection of accounts.— The Returning Officer may, 
within two days from the date on which the account of election expenses has been lodged by a 
candidate under rule 67A, cause a notice to be affixed to his notice board, specifying :— 


(a) the date on which the account has been lodged; 
(6) the name of the candidate; and 
(c) the time and place at which such account can be inspected.”. 


11. In FORM No. 7, appended to the principal rules, in clause 6, after sub-clause (ii), the 
following shall be added, namely :— 


Note.—Clauses (i) and (iii) shall not be applicable to the agriculturist who is contesting 
election under clause (a) of sub-section (1) of section 13, from the (A) Co-operative Societies’ 
Constituency; or (B) Village Panchayat’s Constituency. 


12. After FORM No. 7, appended to the principal Rules, the following FORM No. 7A shall be 
inserted, namely :— 


“FORM No. 7A 
(See rule 28(1)) 
Notice of withdrawal of Candidature 


Election to the .........cccccccccssccsssccccceensscescessceeesssesccsecceeescsceeensseeseenes Agricultural Produce Market 
CoMmMittee, ....................................................“ “न Taluka .................................. 1)1507ल...................... 
form ॥(॥९.....................................“....““ न. Constiuency, 


To 9 
The Retuning Officer, 


lection do hereby give notice that I withdraw my candidature. 


Place ECOSOC OEE CEES 
Date: (Name of the Candidate) 
Signature of Candidate, 
This Notice was delivered to me at my Office at ............................. ChOUL) ON ..................... (date), 
ए४............................... (name), the * ................................ 
Date 


Signature of Returning Officer. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च १५, २०२३/फाल्गुन २४, शके ९१९४४ 


Receipt for Notice of Withdrawal 


(To be handed over to the person delivering the notice) 


The notice of Withdrawal of Candidature Dy .............ccccccsssssescecssccesecccccceesseceeeeeeuesceesenscesscsseceeens a 
candidate, at the election t0 the .........ccccccccccccscccsccessscescccessscessseesesessccesen ses Agricultural Produce Market 
Committee, from ................................... हह “हह ८००८८००००० Constituency was delivered to me by 
"Es non.cosegeueglesuanueneserassesascsassauenssensssasorsuasvasseeens At MY OFFICE AL ................................. ८.८... ८८...“ (hour) 
01 ............... रनर (date) 

Date: 


Signature of Returning Officer. 


* Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :— 
(1) Candidate 


(2) Candidate’s proposer who has been authorized in writing by the candidate to deliver 
this notice.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


DR. SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAT 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


